विभागीय वन अधिकारी गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) 
व सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.१४०/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- १) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८ 
दि.१३/०९/२०१९ व दि. २१/०९/२०२१ 
२) महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा क्र. एमएफएस-२०२१/प्र.क्र. १४०/फ-८ 
दि.२२ डिसेंबर, २०२१ 


शासन आदेठा :- 


संदर्भाधीन २२/१२/२०२१ रोजीच्या शासन आदेझान्वये निरसीत पदांवरील विभागीय वन अधिकारी 
गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) व सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदस्थापना 
देण्याचे शासन Beal निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अ. क्र.५ येथील श्री. साहेबराव पांडूरंग पवार, 
तात्कालिन सहायक वनसंरक्षक (तेंदू, आल्लापल्ली वन विभाग, आल्लापल्ली यांच्या सहायक वनसंरक्षक (सलग्न 
अधिकारी) भामरागड वन विभाग या पदावरील बदलीचे आदेश या शासन आदेशान्वये रद्द करण्यात येत 
आहेत. 


२. सदर शासन आदेडा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२२७१३१९२६९८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA ५-॥९॥२. 
SHENDAGE 


(आनंदा ]ोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२) मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.१४०/फ-८ 


६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ,सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

७) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

८) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),प. नागपूर. 

९) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव )/वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) (सर्व) 


१० वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण (सवी 

११) वनसंरक्षक (वन्यजीव) (सवी 

१२) महाळेखापाल,पमहाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र १/२, 

मुंबई / नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

संबंधित अधिकारी ( प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


